"स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या प्रायोजक मंडळांकडून 
Wa झालेल्या अनुपालन अहवालाची पडताळणी 
करण्यासाठी निरीक्षण समिती गठीत करणेबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वअवि-२०१७/(७७/१७)/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
तारीख : १३ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्रमांक :युएसजी-२००६/(२५४/०६)/विशि-४/ भाग-२, दिनांक २९ मे, २०१३. 
2) शासन निर्णय क्रमांक :स्वअवि-२०१६/(१७८/१६)/विशि-४, दिनांक १७ मार्च, २०१७. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात स्वयं अर्थसहाय्यित “डॉ.डी.वाय.पाटील विद्यापीठ, अंबी-तळेगाव” येथे स्थापन करण्यासाठी 
“डॉ.डी.वाय.पाटील एज्युकेशन Shel, तळेगाव, पुणे” या प्रायोजक मंडळास शासनाने दिनांक २७ जुले, 
२०१८ रोजी इरादा पत्र निर्गमित केले आहे. प्रायोजक मंडळाने इरादा पत्राच्या अनुषंगाने कार्यवाही करुन 
अनुपालन अहवाल शासनास दिनांक २१ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 

दिनांक २९ मे, २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांमधील परिच्छेद ७ (2) मधील तरतूदीनुसार प्रायोजक मंडळाने अनुपालन अहवाळ शासनास सादर 
केल्यानंतर या अनुपालन अहवालाची पडताळणी करण्यासाठी अनुपालन अहवाल निरीक्षण समिती गठीत 
करण्याची तरतूद आहे. सदर तरतूदीनुसार प्रायोजक मंडळाने इरादा पत्र निर्गमित झाल्यानंतर इरादा पत्राच्या 
अनुषंगाने अनुपालन अहवाळ शासनास सादर केला आहे. सदर अनुपालन अहवालाची पडताळणी 
करण्यासाठी निरीक्षण समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासननिर्णय : प्रायोजक मंडळाने सादर केलेल्या अनुपालन अहवालाची पडताळणी करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे निरीक्षण समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 

4 श्री.नेतिन करमळकर , कलुगुरु अध्यक्ष 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
श्री.राजेश पांडे. सदस्य 

3 श्री.प्रफुल्ल पवार, सदस्य 
कुलसचिव सावित्रीबाई फुले 
पुणे विद्यापीठ, पुणे 

| ४ | सह संचालक (तंत्र शिक्षण), पुणे सदस्य 

५ | सह संचालक उच्च शिक्षण , पुणे सदस्य 

६ | सह सचिव (विद्यापीठ शिक्षण) सदस्य सचिव 

।__७ _| अवर सचिव, विद्यापीठ शिक्षण-४ समन्वयक 

समितीची कार्यकक्षा 


१. समितीने अनुपालन अहवाल पडताळणी करण्यासाठी तसेच निरीक्षण करण्यासाठी करण्यात 
येणाऱ्या कार्यवाहीची व जबाबदारींची यादी सोबत जोडली आहे. सदर यादीतील तरतूदीनुसार 
समितीने कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्व अवि-२०१७/(७७/१७)/विठि-४ 


. समितीने तीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत आपला अहवाल 


शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. सदर कालावधी जास्तीत जास्त तीन महिन्यापर्यंत 
वाढविता येईल. 


. समितीच्या पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्‍त इतर सदस्यांना प्रत्येक बैठकीसाठी प्रत्येकी रुपये ५०००/- 


(रुपये पाच हजार फक्त) इतके मानधन अनुज्ञेय राहील. 


. जे अशासकीय सदस्य मुंबई मधून बैठकीसाठी उपस्थित राहतील त्यांना प्रत्येकी प्रती बैठक रुपये 


१०००/- (रुपये एक हजार फक्‍्त)इतका प्रवास भत्ता आणि जे सदस्य मुंबई बाहेरुन येतील त्यांना 
रेल्वेच्या Two Tier AC या दर्जास अनुज्ञेय असलेली रक्कम देय राहील. 


. प्रायोजक मंडळाच्या प्रस्तावित विद्यापीठाच्या प्रत्यक्ष निरीक्षणाच्या वेळी निरीक्षणासाठी जाणाऱया 


सर्व सदस्य/ सदस्य सचिव, समन्वयक यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यासाठी राज्यस्तर / 
विभागस्तर/जिल्हास्तरावरील समित्या / मंडळे / आयोग यावर नियुक्‍त केलेल्या अशासकीय 
सदस्यांना रु.८,९००/- व त्याहून अधिक ग्रेड पे असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दराने 
प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता शासन निर्णय दिनांक ३ मार्च, २०१० अन्वये अनुज्ञेय करण्यात आला 
आहे. त्याच दराने उपरोक्त अज्ञासकीय सदस्यांना प्रत्यक्ष निरीक्षणाच्या कामाकरिता प्रवासभत्ता व 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. सदर बाबीवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०८/व्यय-५, दिनांक ७ 


फेब्रुवारी, २०१४ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१४१२१२३६८२०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SIDDHARTH 
KHARAT 


Digitally signed by SIDDHARTH KHARAT 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


‘ode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


le: 
mber=22c1b7c1413e77554a8e64cbc60b74fb647 1605c32acf8b9b 


Date: 2019.02.14 12:15:01 +05'30' 


(सिद्धार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (उव तं शि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-३२. 
२. मा.राज्यमंत्री (उ व तं शि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-३२. 
३. मा.प्रधान सचिव (उव तं शि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
४. श्री.नितिन करमळकर, कुलगुरु, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 
५. श्री.राजेडा पांडे 
६. श्री.प्रफुल़ पवार, कुलसचिव 
७. सह संचालक (तंत्र शिक्षण), पुणे 
८. सह सचिव (विद्यापीठ शिक्षण), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. अवर सचिव (विद्यापीठ शिक्षण-४), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१) / (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
११. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१२. वित्त विभाग, व्यय-५/सेवा-५/सेवा-६, मंत्रालय, मुंबई 
१३. रोखशाखा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. निवडनस्ती (विशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


